महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
ऑक्टोबर, २०१८ ते मार्च, २०१९ या 
कालावधीतील प्रवासी कराती 
रु.१६१,२२,१४,४६०/- एवढी रक्‍कम भांडवली 
अंशदान म्हणून पुस्तकी समायोजित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी- ०३१९/प्र.क्र.६४ /परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९. 


१ शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, 
दिनांक २० जुन, २०००. 

२) शासन निर्णय क्रमांक : एसटीसी-०८१४/प्र.क्र.४७८/परि-१, दिनांक ४ जुले, २०१५. 
व शुध्दीपत्रक दि.०८ सप्टेंबर, २०१५. 

३) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०४१८/प्र.क्र.३०८/परि १, दिनांक ०६.०८.२०१८. 

४) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०५१८/प्र.क्र.३०८/परि १, दिनांक २७.०३.२०१९. 

५) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, म.रा.मा.प. महामंडळ यांचे पत्र क्र.राप/ 
लेखा/अंववि/२०२/७४७, दि.१५.०३.२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कर आकारण्यात 


येतो. संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रवासी करातील १२ 


टक्के प्रमाणे येणारी रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम 


भांडवली अंशदानाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात 


यावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आळा होता. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील 


दि.०४.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात येणारे 


भांडवली अंशदान ५.५ टक्के यावरुन Io टक्के एवढे वाढविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात 


आला आहे. त्यानुसार फेब्रुवारी, २०१८ ते मार्च, २०१८ या कालावधीतील रु.७९,५५,४५,६४२/- 


इतकी रक्‍कम शासन निर्णय, दि.०६.०८.२०१८ अन्वये व रु.२५९,२२,३९,८९८/- इतकी रक्‍कम 


दि.२७.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रवासी कराचे भांडवली अंशदान म्हणुन पुस्तकी 


समायोजन करण्यात आळे आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील ऑक्टोबर, २०१८ ते मार्च, 


२०१९ या कालावधीतील रु.१७.५ टक्के दराने ग्रामीण सेवेवरील प्रवासी कराची रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०३१९/प्र.क्र.६४ /परि-१ 


रु.४४९,९०,०९,६८५/- असून त्यापैकी १० टक्के दराने परिगणीत केलेली प्रवासी कराची रक्‍कम 


रु.२५७,०८,६२,६७७/- एवढ्या प्रवासी कराचे भांडवली अंशदान म्हणून पुस्तकी समायोजन 


करण्याबाबत संदर्भाधिन H.4 येथील दि.१५.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाने शासनास प्रस्तावा सादर केला आहे. सुधारित अंदाजात मूळ तरतूद 


रु.५००,००,००,०००/- इतकी केल्याने शिल्लक राहिलेल्या रु.१६१,२२,१४,४६०/- इतक्या रकमेची 


पुस्तकी समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१८-१९ या अर्थसंकल्पिय वर्षातील ऑक्टोबर, २०१८ ते मार्च, २०१९ या 


कालावधीतील १०% दराप्रमाणे रु.१६१,२२,१४,४६०/- (अक्षरी रु.एकऱो एकसष्ट कोटी बावीस 


लाख चवदा हजार चारशे साठ फक्त) एवढी प्रवासी कराची रक्‍कम शासनाचे भांडवली अंशदान 


म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास पुस्तकी समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास 


या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम गृह विभाग, “मागणी क्र. बी-१०, ५०५५- मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च 


(००) १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (००) (09) महाराष्ट्र राज्य मार्ग 


परिवहन महामंडळाळा भागभांडवली अंडादान, (अनिवार्य) (५०५५ 0099)” 32, SIT या 


लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने खर्च दाखविण्यात यावी व लेखाशिर्ष "००४२ मालावरील व 


उतारुवरील कर -१०६- कर वसुली (००४२ ००६२) (०१) (02) उतारुवरील करापासून मिळालेल्या 


जमा रक्कमा” या खाली पुस्तकी समायोजनाने प्रवासी कराची रक्‍कम जमा दाखविण्यात यावी. 


सदर पुस्तकी समायोजन सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून करण्यात यावे. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी 


यांनी सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०३१९/प्र.क्र.६४ /परि-१ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३२/२०१९/व्यय८, 


दि.२९.०३.२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७५५४३८५२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghana 

Gaurav Shinde 

Date: 2019.03.30 19:55:07 +05'30' 
(मेघना गौरव शिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३.महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
४.वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 
५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


